व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत विविध 
कार्यालये/शाळा/केंद्रामध्ये कार्यरत असलेल्या अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
Hed रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१८६/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोंबर, २०२२ 


वाचा : 

१) उच्च व da शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२१०५/(३९१/०५),व्यशि-३, 
दि.२५/०७/२००७. 

२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२००७/(१५८/०७),व्यशि-३, 
दि.०१/०२/२००८. 

३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०१०/प्र.क्र.१२४/०९/,व्यशि-४, 
दि.३०/०४/२०११. 

४ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२००९/प्र.क्र.१४/०९/,व्यशि-४, 
दि.०४/०५/२०११. 


५) कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्र.अपमु-२०२२/प्र.क्र.४५/ कौशल्य- 
२, दि.१७/०३/२०२२ 

६) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८/०८/२०२२ 

७) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. व्यशिप्र- 
२०२२/आस्था-३/मुदतवाढ/०६७/का.४, दि. २६/०९/२०२२ 


प्रस्तावना : 


अ) पुर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थी जागांचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी राज्यात 
नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या व विद्यमान शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/ केंद्रामधील वाढीव 
तुकडयांकरिता मंजूर करण्यात आलेली १३२ पदे व शासकीय तांत्रिक विद्यालय, मुलूंड येथील 
श्रेणीवाढ करण्यात आलेले १ पद अशा एकुण योजनांतर्गत १३३ अस्थायी पदांना, ब)व्यवसाय शिक्षण 
संचालनालयाचे मुख्य कार्यालय,प्रादेशिक कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परिक्षा मंडळ, 
सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालये, शासकीय तांत्रिक विद्यालये, प्रमाणपत्र 
अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्था या सर्व कार्यालयामधीलळ ७९८ अस्थायी पदांना, क, शासकीय 
तांत्रिक विद्यालय/केंद्र घोडेगांव व सदोबा सावळी करीता २६ अस्थायी पदांना, ड) नाशिक विकास 
कार्यक्रम २००९ अतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या १३ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्राकरीता 
दिनांक ३० एप्रिल,२०११ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या ५२ अस्थायी पदांपैकी 
आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी उपाययोजनातंर्गत ७ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्राकरीता २८ 
अस्थायी पदे आणि सर्वसाधारण क्षेत्रात कार्यरत बिगर आदिवासी (सर्वसाधारण) योजनांतर्गत सुरू 
केलेल्या ६ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्र याममधील २४ पदांना विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.५ 
येथील शासन निर्णयान्वये दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर अस्थायी पदे 
पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असल्याने,या अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१८६/व्यशि-१ 


शासन निर्णय : 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळलनालयाअंतर्गत विविध कार्यालये/झाळा/केंद्रामध्ये कार्यरत 
असलेल्या अस्थायी पदांना (सोबत जोडलेल्या प्रपत्र अ, ब,क व ड) दि.०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ खालील अटीच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती - 


१) ज्या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त पदे निर्माण करण्यात आखली आहेत, त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा 
विनियोग करण्यात यावा. 


२) मुदतवाढ दिलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीकरीता 
रिक्‍त नाही, याची खातरजमा करावी. 


३. सदर पदांकरीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची घाळण्यात यावा व याबाबत 

होणारा खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये मंजूर असलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
अ) मागणी क्र.झेड ए-२,२२०३- तंत्र शिक्षण,००३ प्रशिक्षण (०१) शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, 
(०१)(०५) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळलनालयातंर्गत विविध योजनांसाठी पद निर्माण करणे, 
राज्य योजनांतर्गत योजना (22033493) ०१ वेतन 


ब) १) मागणी क्र.झेड ए-२,२२०३- तंत्र शिक्षण,००१- संचालन व प्रशासन,(०१) संचाळक,व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण, (09)(09), संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , SAAT (२२०३ ३३७१) 


२) मागणी क्र.झेड ए-२,२२०३- तंत्र शिक्षण,१०३-तंत्र शाळा,१०३-तंत्र शाळा,(०२) शासकीय तंत्र 
माध्यमिक शाळा (योजनेत्तर), (०१)(०१) शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा,दत्तमत (२२०३ ३३९१) 


३) मागणी क्र.झेड ए-२, २२०३-तंत्रशिक्षण, १०३-तंत्र शाळा,(०२) शासकीय औद्योगिक संस्था, 
(०२)(०१) शासकीय औद्योगिक शाळा,दत्तमत (२२०३ 3334) 


8) मागणी क्र.झेड ए-२,२२०३ -तंत्र शिक्षण,१०८ परिक्षा, (०१) व्यवसाय परीक्षा मंडळ, (०१)(०१) 
व्यवसाय शिक्षण परिक्षा मंडळ, दत्तमत (२२०३ ३३५३) 

क) मागणी क्र.झेड ए-२, २२०३, तंत्र शिक्षण, ००३ प्रशिक्षण, (०१) शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, 
(09)(04) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनाळलयाअंतर्गत विविध योजनांसाठी पद निर्मीती, (२२०३ 
३५१३) ०१, वेतन 

ड) मागणी क्र.टी-५,२२०३ तंत्र शिक्षण जनजाती क्षेत्र उपयोजना, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, (०१)(०२) माध्यमिक 
शालांत परीक्षा पूर्व तांत्रिक शिक्षणाचा विकास (जिल्हा) (२२०३ ०७३९), ०१, वेतन. 


४. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.१८/०८/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१८६/व्यशि-१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००४१८२१४३६६०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
DR. NAMDEO eae 


2.5.4.20=8db1ca2341132b954db9052bS5ef3bd93e74 10456a96f. 
KO N D | B A B H O S A L E 70df7ff81c68231 fcd3, DR. NAMDEO KONDIBA BHOSALE 
Date: 2022.10.04 18:28:38 +05'30' 
(डॉ. ना. कों.भोसले) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-०१ 
२) सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/ नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. (संचालनायामार्फत) 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी कार्याल ये (संचालनायांमार्फत) 
मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा /केंद्र तथा कनिष्ठ महाविद्यालये / 
प्राचार्य,शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, ( PASAT AAT a) 
७) संचालक, HB व कोषागारे, मुंबई ( संचालनालयांमार्फत) 
८) उपसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
(संचालनालयामार्फत) 
९) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागर कार्यालय (संचालनालयामार्फत) 
१०) अ.मु.स.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
११) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक . 
१२) प्रधान सचिव,कौडल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे 
वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक . 
3) निवड नस्ती. 


3 
8 


अमर. आक, “का, C 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१८६/व्यशि-१ 


शासन निर्णय क्रमांक: मुवाढ-२०२२/प्र.क्र. १८६/व्यशि-१, दि. ०४ ऑक्टोबर, २०२२ च्या शासन निर्णय 


सोबतचे प्रपत्र अ 


अ) अझ्ञासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्रामधील वाढीव तुकडयांकरीता मंजुर करण्यात 


आलेली १३३ योजनांतर्गत अस्थायी पदे :- 


अ.क्र पदनाम ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर पदांची संख्या 

बिड मुख्याध्यापक (गट-अ) एस-२० रु.५६१००-१७७५००/- = | 

२ | मुख्याध्यापक (गट-ब) एस-१७ रु.४७६००-१५११०/- ८ 

३ | सहाय्यक अधिव्याख्याता एस-१४ रु.३८६००-१२२८००/- ३७ 

४ | निदेशक (पूर्व व्यावसायिक एस-१० रु.२९२००-९२३००/- ७१ 
अभ्यासक्रम) 

५ । कनिष्ठ लिपिक एस-६ रु.१९९००-६३२००/- ८ 

६ | भांडार लिपिक एस-६ रु.१९९००-६३२००/- ८ 
एकूण १३३ 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१८६/व्यशि-१ 


शासन निर्णय क्रमांक: मुवाढ-२०२२/प्र.क्र. १८६/व्यशि-१, दि. ०४ ऑक्टोबर, २०२२ च्या शासन निर्णय 


सोबतचे प्रपत्र - ब 


ब) २२०३ - तंत्र शिक्षण भाग-२ या लेखाशिर्षातंर्गत मंजूर पदांपैकी खालील ७९८ योजनेत्तर अस्थायी पदे :- 


अ.क्र पदनाम ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर पदांची 
संख्या 
गट-अ 
z= सहसंचालक एस-२५ रु.७८८००-२०९२००/- २ 
२ | उपसंचालक, व्य.शि. व प्र. एस-२४ रु.७११००-२११९००/- Le उन 
३ | सहाय्यक संचालक (तांत्रिक) एस-२३ रु.६७७००-२०८७००/- ९ 
४ | सहाय्यक विधी अधिकारी एस-२३ रु.६७७००-२०८७००/- he 
५ | जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण एस-२३ रु.६७७००-२०८७००/- ७ 
अधिकारी 
एकूण २० 
गट-अ (क) 
६ | परीक्षा नियंत्रक एस-२० रु.५६१००-१७७५००/- ie । 
७ | निरीक्षक एस-२० रु.५६१००-१७७५००/- ९ 
८ | मुख्याध्यापक एस-२० रु.५६१००-१७७५००/- ७ 
९ | उपजिल्हा व्यवसाय शिक्षण व एस-१८ रु.४९१००-१५५८००/- ४ 
प्रशिक्षण अधिकारी 
एकूण २१ 
गट-ब 
fae ० | सहाय्यक संचालक (अतांत्रिक) एस-१५ रु.४१८००-१३२३००/- ८ 
शि q | लेखाधिकारी एस-१५ रु.४१८००-१३२३००/- ३ 
१२ | विधी अधिक्षक एस-१५ रु.४१८००-१३२३००/- ६ 
१३ | मुख्याध्यापक एस-१७ रु.४७६००-१५११०/- १७ 
१४ | अभियांत्रिकी अधिक्षक एस-१७ रु.४७६००-१५११०/- | 
एकूण ३५ 
गट-क (शिक्षकीय पदे) 
१५ | पूर्णवेळ शिक्षक(व्दिलक्षी) एस-१६ रु.४४९००-१४२४००/- २३ 
१६ | पूर्णवेळ निदेशक(व्दिलक्षी) एस-१३ रु.३५४००-११२४००/- ४३ 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१८६/व्यशि-१ 


१७ | अधिव्याख्याता (व्दिलक्षी) एस-१५ रु.४१८००-१३२३००/- ष्‌ 
१८ | पूर्णवेळ शिक्षक (किमान कौडाल्य) एस-१६ रु.४४९००-१४२४००/- ३० 
१९ | पुर्णवेळ निदेशक (किमान कौशल्य) | ९३००-३४८०० ४२०० ३६ 
२० | सहाय्यक अभियांत्रिकी अधिक्षक एस-१५ रु.४१८००-१३२३००/- दिधला 
२१ | सहाय्क अधिव्याख्याता एस-१४ रु.३८६००-१२२८००/- ३२ 
२२ | सहाय्यक शिक्षक ९३००-३४८०० ४२०० १३ 
२३ | निदेशक(पूर्व व्यावसायिक ५२००-२०२०० २८०० ye 
अभ्यासक्रम) 
२४ | संगणक निदेशक ५२००-२०२०० २८०० 3 
२५ | निदेशक (प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम) ५२००-२०२०० २८०० २ 
एकूण २५७ 
गट-क (शिक्षकेतर पदे) 
2g | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) एस-१५ रु.४१८००-१३२३००/- io 
२७ | कार्यालय अधिक्षक एस-१४ रु.३८६००-१२२८००/- ॥ ae 
२८ | कॉम्प्युटर प्रोग्रमर एस-१५ रु.४१८००-१३२३००/- २ 
२९ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) एस-१४ रु.३८६००-१२२८००/- & 
30 | संशोधन सहाय्यक एस-१४ रु.३८६००-१२२८००/- षु 
३१ | सहाय्यक लेखाधिकारी/मुख्य एस-१४ रु.३८६००-१२२८००/- २ 
लेखापाल 
३२ | कॉम्प्युटर आपरेटर एस-१३ रु.३५४००-११२४००/- हिया 
३३ | मुख्य लिपिक एस-१३ रु.३५४००-११२४००/- १८ 
३४ | लेखा परिक्षक एस-१३ रु.३५४००-११२४००/- नि 
३५ | ग्रंथपाल एस-१० रु.२९२००-९२३००/- २ 
३६ | भांडारपाल एस-१० रु.२९२००-९२३००/- er | 
30 | सांख्यिकी सहाय्यक एस-१० रु.२९२००-९२३००/- ७ 
३८ | लघुटंकलेखक एस-८ रु.२५५००-८११००/- ee | 
३९ | वरिष्ठ लिपिक एस-८ रु.२५५००-८११००/- ४० 
४० | कनिष्ठ लिपिक एस-६ रु.१९९००-६३२००/- ५६ 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१८६/व्यशि-१ 


४१ | वाहन चालक एस-६ रु.१९९००-६३२००/- 9 

४२ | भांडार लिपिक एस-६ रु.१९९००-६३२००/- १६ 
एकूण १९० 
गट-ड 

४३ | लोहमुद्रण चालक एस-३ रु.१६६००-५२४००/- १ | 

४४ नाईक एस-३ रु.१६६००-५२४००/- १ | 

४५ | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी एस-१ रु.१५०००-४७६००/- १२३ 

४६ | पहारेकरी एस-१ रु.१५०००-४७६००/- ४५ 

४७ | सफाईगार एस-१ रु.१५०००-४७६००/- २७ 
एकूण १९७ 
ठोक वेतन/ठेका पध्दती 

४८ | पहारेकरी ठेका पध्दती ७५ 

४९ | सफाईगार ठेका पध्दती ३ 
एकूण ७८ 
एकूण ७९८ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१८६/व्यशि-१ 


शासन निर्णय क्रमांक: मुवाढ-२०२२/प्र.क्र. १८६/व्यशि-१, दि. ०४ ऑक्टोबर, २०२२ च्या शासन निर्णय 


सोबतचे प्रपत्र -क 


नाशिक विकास कार्यक्रम २००९ अंतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या १३ शासकीय तंत्र माध्यमिक 
शाळा/केंद्राकरिता दि.३० एप्रिल,२०११ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या ५२ अस्थायी 
पदांपैकी आदिवासी क्षेत्रातील ७ शासकीय तंत्र माध्यमिक/ केंद्रांकरेता मंजूर करण्यात आलेली २८ अस्थायी 
पदे व बिगर आदिवासी (सर्वसाधारण) ६ शासकीय तंत्र माध्यमिक/ केंद्रांकरिता मंजूर करण्यात आलेली २४ 


अस्थायी पदे 
अ.क्र पदनाम ७व्या वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर । पदांची संख्या । पदांची संख्या 
आदिवासी बिगर 
क्षेत्रातील आदिवासी 
क्षेत्रातील 
नि मुख्याध्यापक गट-ब | एस-१७ रु.४७६००-१५११०/- 9 न 
२ एस-१४ । रु.३८६००-१२२८००/- 9 ६ 
सहाय्यक 
अधिव्याख्याता 
३ | निदेशक एस-१० । रु.२९२००-९२३००/- १४ १२ 
एकूण २८ २४ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१८६/व्यशि-१ 


शासन निर्णय क्रमांक: मुवाढ-२०२२/प्र.क्र. १८६/व्यशि-१, दि. ०४ ऑक्टोबर, २०२२ च्या शासन निर्णय 
सोबतचे प्रपत्र -ड 


ड) 2203 तंत्र शिक्षण भाग-२ या मुख्य लेखाशिर्षातंर्गत शासकीय तांत्रिक विद्यालय केंद्र सदोबा सावळी व 


घोडेगांवकरीता मंजूर करण्यात आलेली अस्थायी पदे - 


अ.क्र. | पदनाम ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर पदांची संख्या 
गट-ब 

।१__ | मुख्याध्यापक एस-१७ रु.४७६००-१५११००/- २ 
एकुण २ 
गट-क 

२ सहायक एस-१४ रु.३८६००-१२२८००/- २ 
अधिव्याख्याता 

३ निदेशक एस-१० रु.२९२००-९२३००/- ४ 
(पू.व्या.अभ्यासक्रम) 

४ कनिष्ठ लिपीक एस-६ रु.११९००-६३२००/- 

4 भांडारपाल एस-६ रु.११९००-६३२००/- 
एकुण 1१०७ | 
Tes 

६ चतुर्थश्रेणी कर्मचारी | एस-१ रु.१५०००-४७६००/- 

७ पहारेकरी एस-१ रु.१५०००-४७६००/- 
WHER एस-१ रु.१५०००-४७६००/- 
एकुण fw 
एकुण २६ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


